पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, 
मुंबई. प्रशासकीय इमारतीच्या दुरुस्ती 
खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : पुलदे - २०१९/ प्र.क्र.२६/सांका.-२. 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-३० मार्च, २०१९. 


वाचा : १) शासन निर्णय पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्रमांक : पुलदे-२०१८/ 
प्र.क्र.२३/सांका.-२, दि. २८ मार्च, २०१८. 
२) प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
पुलदे/११६३, दि.२७.०३.२०१९. 


प्रस्तावना:- 

पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई येथील प्रशासकीय इमारतीतील महिला 
व पुरुष स्वच्छतागृहांचे नुतनीकरण, वाहनतळाची दुरुस्ती तसेच वाहनतळामधीळ मलनि:सारण 
सुविधा सुस्थितीत करणे इ. कामे करुन घेणे आवशयक आहे. याअनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या व अकादमीच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे इमारतीची पाहणी करून, त्यानुसार 
दुरुस्तीचा प्रस्ताव सादर केला होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या कामाचे अंदाजपत्रक 
तयार केले असून त्यास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी मान्यता दिली आहे. 
तसेच प्रकल्प संचाळक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी यांनी सहमती दिलेली आहे. 
पु.ल.देशपांडे, महाराष्ट्र कळा अकादमी येथील प्रशासकीय इमारतीतील महिला व पुरुष 
स्वच्छतागृहांचे नुतनीकरण, वाहनतळाची दुरुस्ती तसेच वाहनतळामधील मलनि:सारण सुविधा 
सुस्थितीत करणे इ. कामे शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करुन घेण्याची व 
त्यासाठी येणाऱ्या खर्चास रू. ४०९.२३ लक्ष इतक्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
उपरोक्त अ.क्र. (१ येथील आदेशान्वये प्रदान करण्यात आली आहे. व सन २०१७-१८ या 
वर्षासाठी रू. १६८.२३ लक्ष इतकी रक्‍कम वितरित करण्यात आली होती. सन २०१८-१९ या 
वर्षाकरिता सदर कामी रू. २०७.९० लक्ष इतकी रक्‍कम वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई येथील प्रशासकीय इमारतीतील महिला 
व पुरुष स्वच्छतागृहांचे नुतनीकरण, वाहनतळाची दुरुस्ती तसेच वाहनतळामधील मलनि:सारण 
सुविधा सुस्थितीत करणे इ. कामे करण्यासाठी मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
यांच्या मान्यतेने रु.४०४.७७ लक्षचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले होते. शासनाच्या 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने छाननी अंती यामध्ये अंशत: दुरुस्ती करुन रु.४०९.२३ लक्ष 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे - २०१९/ प्र.क्र.२६/सांका.-२. 


इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास उपरोक्त अ.क्र.१ येथील आदेशान्वये प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यास सहमती दिलेली आहे व रू. १६८.२३ लक्ष इतक्या रक्कमेचे वितरण करण्यात 
आले आहे. 

०२. पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीकडे २२०५ कला व संस्कृती (०७) कला अकादमी 
(०७) (०१) पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई (अनिवार्य) (२२०५ १४६३) २७ लहान 
बांधकामे या लेखाशिर्षांतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात रु.२०७.९० लक्ष इतकी रक्‍कम 
शिल्लक आहे. 

०३. या शासन निर्णयान्वये पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या प्रशासकीय 
इमारतीतील महिला व पुरुष स्वच्छतागृहांचे नुतनीकरण, वाहनतळाची दुरुस्ती तसेच 
वाहनतळामधीळ मलनि:सारण सुविधा सुस्थितीत करणे इ. कामे करण्यासाठी चालू वर्षी येणाऱ्या 
खर्चापैकी रु.२०७.९० लक्ष इतक्या रकक्‍्कमेस वित्तीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. तसेच 


सदरची रक्‍कम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ठेव अंशदान स्वरुपात (Deposit Contribution 
४/०0॥0 ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


०४. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.झेड डी-२, २२०५ कला व संस्कृती (०७) कळा अकादमी 
(०७) (०१) पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई (अनिवार्य) (२२०५ १४६३) २७ लहान 
बांधकामे या लेखाशिर्षातर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील उपलब्ध तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 


०५. प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी यांना यासाठी नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून त्यांनी सदर निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे 
ठेव अंशदान स्वरुपात सूपुर्द करण्याची कार्यवाही करावी. 


०६. हा झासन निर्णय विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला उप विभाग ५ मधील अ.क्र. १०, 
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद १३४ नुसार तसेच वित्त विभागाचे 
परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थसंकल्प-३, दिनांक २ एप्रिल, २०१८ अन्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकाराच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. यासंदर्भात 
विहित अटींचे पालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे - २०१९/ प्र.क्र.२६/सांका.-२. 


०७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३३०११४१११३३२३ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Anees Iqbal शण 


postalCode=400032, st=Maharashti 


ra, 
2.5.4.20=b87d4d4fe1 2b58aa774e6d5a46d4e107; 49 
ees Iqbal 


681 
: ; 390bcfbc86a5293668bb39aa80, cn=Anees Iqbal Ismail 
smail Shaikh «= 


Date: 2019.03.30 11:44:45 +05'30' 


(अनिस शोख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


) 

) मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) सचिव, (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


०८ 


Cc 
a 


प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई. 

अवर सचिव (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा), मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११) निवड नस्ती, सां.का.२. 


xn 


S 


८ 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


